उप संचालक, आरोग्य सेवा, 
सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे 
यांच्या आस्थापने वरील ३७ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः BTS २०१८/प्रक्र-१२० /आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १० एप्रिल,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-८१/आरोग्य ३(ओ), 
दि.१.२.२०१८. 
२) सहसंचालक (अ व प्र ),आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष ५/ टे-३/०४ 
अपदे/१५४७-४८/१८, दि.७.४.२०१८ . 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचाळक, आरोग्य सेवा,सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळा पुणे यांच्या आस्थापनेवरील ३७ अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ३७ अस्थायी पदाना शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन 
राहून दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ सार्वजनिक आरोग्य, 

१०७ सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा 

(०१)(०१) नवीन सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांची स्थापना (२२१० ०९८८) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१२०/आरोग्य ३(अ) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०९१५३८२३६९१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डं Digitally signed by Rajendra 
R al e n d r a Shamraoji Kaurte 
DN: CN = Rajendra Shamraoji 
aurte, C = IN, S = Maharashtra 


S h a m fa Oj | O = Government Of Maharashtra. 


OU = Public Health Department 
Date: 2018.04.10 15:19:57 


Kaurte +05'30 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा,राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

७. वित्त विभाग /(१३ व्यय)वित्तीय सुधारणा१-, मंत्रालय, मुंबई 

८. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ) 


Cc Av AD -5 


पृष्ठ 2 पैकी २ 


विवरणपत्र 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील ३७ अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, क्रमांक व कार्यालयाचे नाव पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेझान्वये लेखाशिर्ष 
क्र दिनांक संख्या पदे चालू ठेवली त्याचा क्रमांक 
व दिनांक 
१ | शा.नि.क्र.पीएचएल १३८५/ ८३८/ सीआर- | जिसाआप्रशा, बुलढाणा मुख्य 3 | 9300-38200  । सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
१/८५/आ-७, दि.१४.८.८५ अणुजीव ग्रेड पे ४४०० शासन निर्णय क्र.अपदे 
शास्त्रज्ञ- गट २०१७/ प्र.क्र.८१/ आरोग्य र कररता 
शा.नि.क्र.पीएचएळल १०८७/ सीआर-५७/आ- | जिसाआप्रश्ञा, यवतमाळ i i वि निक आरोग्य 
ares ब ३अ, दि.१.२.२०१८ 
as, ०६- सार्वजनिक आरोग्य 
शा.नि.क्र.पीएचएल १०८७/ सीआर-५७/आ- | जिसाआप्रशा, वर्धा दात ae 
दि.२ व राआप्रशा १०९१/सीआर (लात तवक 
७, दि.२.८.८९ व राऊ ० झआर- 
ह य प्रयोगशाळा 
१२६/आ-८, दि.१६.८.१९९३ 
: (09)(09)- नवीन 
२ | शा.नि.क्र.राआप्रशा-२०११/ प्र.क्र.9१/ आ.३ | जिसाआप्रश्ा, नंदुरबार कनिष्ठ ४ | ९३००-३४८०० TE 
अ, दि.६.३.१ Sadi वैज्ञानिक ग्रेड पे ४४०० । 
oe जिसाआप्रशा, हिंगोली प्रयोगशाळांची स्थापना 
अधिकारी 
जिसाआप्रशा, वाशिम गट ब (२२१० ०९८८) 
aa (योजनेत्तर) 
जिसाआप्रशा, गोंदिया 
३ | शा.नि.क्र.पीएचएल १०८३/१४८१/ सीआर जिसाआप्रश्ा, परभणी वरिष्ठ ११ । ९३००-३४८०० 
३०७/पीएच १६-सी, दि.१६.६.८४ वत लाव रासायनिक ग्रेड पे ४३०० 
जिसाआप्रशा, अहमदनगर 
सहाय्यक 
शा.नि.क्र.पीएचएल १३८५/ ८३८/ सीआर- । जिसाआप्रशा, ठाणे गट क 


१/८५/आ-७, दि.१४.८.८५ 


जिसाआप्रश्ञा, बीड 


शा.नि.क्र.पीएचएळल १०८७/ सीआर-५७/आ- 
७, दि.२१.८.८९ 


जिसाआप्र्ञा, वर्धा 


जिसाआप्रशा, यवतमाळ 


शा.नि.क्र.पीएचएल १३८६/सीआर-३३/आ- 
७, दि.१३.८.८७ 


जिसाआप्रशा, चंद्रपूर 


शा.नि.क्र.राआप्रज्ञा-२०११/ प्र.क्र.७१/ आ.३ 
अ, दि.६.३.१३ 


जिसाआप्रशा, नंदुरबार 


जिसाआप्रशा, हिगोली 


जिसाआप्रज्ञा, वाशिम 


जिसाआप्रज्ञा, गोदिया 


४ | शा.नि.क्र.पीएचएल १३८५/८३/सीआर जिसाआप्रशा, बुलढाणा रासायनिक ९३००-३४८०० 
१/८५/ आ.७, दि.१४.८.८५ सहाय्यक ग्रेड पे ४२०० 
गट क 
५ | शा.नि.क्र.राआप्रशा-२०११/ प्र.क्र.9१/ आ.३ | जिसाआप्रशा, नंदुरबार प्रयोगशाळा ९३००-३४८०० 
अ, दि.६.३.१३ विव तं व गट- ग्रेड पे ४२०० 
जिसाआप्रशा, वाशिम 
जिसाआप्रश्ा, गोंदिया 
६ | शा.नि.क्र.राआप्रशा-२०११/ प्र.क्र.७9१/ आ.३ | जिसाआप्रशा, नंदुरबार अणुजीव ९३००-३४८०० 
अ, दि.६.३.१३ वत ea भक ग्रेड पे ४२०० 


जिसाआप्रज्ञा, वाशिम 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.अपदे अपदे 
२०१७/ प्र.क्र.८१/ आरोग्य- 
३अ, दि.१.२.२०१८ 


मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व 
निक आरोग्य 

०६- सार्वजनिक आरोग्य 
१०७- सार्वजनिक 

य प्रयोगशाळा 


(09)(09)- नवीन 
निक आरोग्य 
प्रयोगशाळांची स्थापना 


(२२१० ०९८८) 
(योजनेत्तर) 


जिसाआप्रश्ा, गोंदिया 


शा.नि.क्र.पीएचएळल १०८७/ सीआर-५७/आ- | जिसाआप्रज्ञा, यवतमाळ वरिष्ठ १ ५२००-२०२०० 
७, दि.२१.८.८९ लिपीक ग्रेड पे २४०० 
शा.नि.क्र.राआप्रशञा-२०११/ प्र.क्र.७१/ आ.३ | जिसाआप्रश्ा, नंदुरबार कनिष्ठ 4 4200-20200 
अ, दि.६.३.१३ Sa लिपीक गट- ग्रेड पे १९०० 
जिसाआप्रश्ा, हिंगोळी i 
जिसाआप्रज्ञा, वाशिम 
जिसाआप्रज्ञा, गोदिया 
शा.नि.क्र.पीएचएल १०८३/१४८१/ सीआर जिसाआप्रशा, धुळे 
३०७/पीएच १६-सी, दि.१६.६.८४ क्क वाता 
जिसाआप्रश्ञा, सातारा प्रयोगशाळा ४ ५२००-२०२०० 
परिचर/ ग्रेड पे १९०० 
शा.नि.क्र.पीएचएल १०८७/ सीआर-५७/आ- | जिसाआप्र्ञा, वर्धा 
स्वच्छक गट- 
७, दि.२१.८.८९ 
ड 
शा.नि.क्र.पीएचएल १३८५/८३/सीआर जिसाआप्रज्ञा, ठाणे 
१/८५/ आ.७, दि.१४.८.८५ 
शा.नि.क्र.पीएचएल १०८७/ सीआर-५७/आ- | जिसाआप्रज्ञा, यवतमाळ 
७, दि.२१.८.८९ 
एकूण ३७ 


